महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ 
मर्यादित, मुंबई (महानंद) या दूग्धशाळेच्या 
अधिकृत वितरकामार्फत महानंद दूध व 
दुग्धजन्य पदार्थ राज्याच्या सर्व अधिकृत 
रास्तभाव दुकानातून विक्रीसाठी ठेवण्यास 
परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. साविव्य-२०१७/५६/प्र.क्र.२४/नापु-३१ 
मंत्रालय (विस्तार) मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ मार्च, २०१८. 


वाचा : १. शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक साविव्य- 
२०१७/५६/प्र.क्र.२४/नापु-३१ दिनांक १९ जानेवारी, २०१८. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, 
मुंबई (महानंद) यांचे अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक महानंद /४ब/दु.प./ 
स्वस्त धान्य दुकान/२०१७-१८/५९॥<॥॥.८७, दि.२५.१.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील मुंबई-ठाणे 
शिधावाटप क्षेत्रातील अधिकृत रास्तभाव दुकानातून महानंद दुग्धशाळेचे दूध व दुग्धजन्यपदार्थ 
विक्रीसाठी ठेवण्यास संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१९.०१.२०१८ अन्वये परवानगी देण्यात आली आहे. 


त्याच धर्तीवर राज्यातील उर्वरित सर्व जिल्हयातील रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे 
यासाठी राज्यातील सर्व रास्तभाव दुकानांमध्ये महानंद दुग्धशाळेचे दूध व दुग्धजन्यपदार्थ विक्रीसाठी 
ठेवण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील मुंबई-ठाणे 
शिधावाटप क्षेत्रातील अधिकृत रास्तभाव दुकानातून महानंद दुग्धशाळेचे दूध व दुग्धजन्यपदार्थ 
विक्रीसाठी ठेवण्यास दि.१९.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये परवानगी देण्यात आली आहे. 


२. आता मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासह राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न 
वाढवे यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, मुंबई (महानंद) या दुग्धशाळेचे दूध व 
दुग्धजन्य पदार्थ राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव दुकानामध्ये विक्रीस ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


३. महानंद दुग्धशाळेच्या अधिकृत वितरकांमार्फत रास्तभाव दुकानांपर्यंत दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे 
वितरण करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः साविव्य-२०१७/५६/प्र.क्र.२४/नापु-३१ 


४. महानंद दुग्धशाळा योजनेप्रमाणे, दूध व दुग्धजन्य पदार्थाच्या विक्रीपोटी मिळणाऱ्या कमिशनसाठी 
संबधित रास्तभाव दुकानदारांनी महानंद दुग्धशाळेच्या संबंधित वितरकांशी परस्पर संपर्क साधणे 
आव्यक राहील. हा व्यवहार महानंद दुग्धशाळा व संबंधित रास्तभाव दुकानदार यांच्यामध्ये राहील. 
यात शासनाचा कोणताही सहभाग अथवा हस्तक्षेप राहणार नाही. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३०९१७०१२२९८०६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Bhaskar 
Baburao 2? ५५ वरा 
(भा.बा.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ 


) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ee 


o~ 


4 


an 


मा. मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

मा. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 

१०)मा. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

११) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, रॉयल इन्शुरन्स इमारत, ५ वा मजला, 
चर्चगेट, मुंबई. 

१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, मुंबई (महानंद), पश्चिम 
द्रुतगती महामार्ग, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-४०००६५. 

१३)वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१४)अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील सर्व सह सचिव,उप सचिव, अवर सचिव, 
कक्ष अधिकारी. 

१५) सर्व प्रशासकीय विभाग प्रमुख, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६) उपसंचालक पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 

१७) उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा)परळ, मुंबई. 

१८)महालेखापाल (लेखा/ अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१,मुंबई. 


&. 


(९ 


2) 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साविव्य-२०१७/५६/प्र.क्र.२४/नापु-३१ 


१९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वित्तीय सल्लागार व उप सचिव यांचे कार्यालय, मुंबई. 
२०) महासंचालक, माहिती जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 
29) महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण प्रशासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे. 
२२) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. (१०प्रती) 
२३)माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्राळय, मुंबई (५ प्रती) 
२४)अध्यक्ष, ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर्स फेडरेशन, पुणे, व्दारा गुप्ता जनरल स्टोअर्स, 
) 
) 
) 
) 
) 


24) SHUR काट्यासमोर, काळभोर नगर, चिंचवड, पुणे ४११ ०१९. 

२६) अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार, केरोसीन परवाना धारक महासंघ, 
२७) साई भगित्रा निवास, एन-४ सिडको, ए.सी. प्लॉट नं.९, औरंगाबाद. 

२८)अध्यक्ष, मुंबई रेशन दुकानदार संघटना, ओरिएन्टल हाऊस, ७ जे टाटा मार्ग, मुंबई. 
२९)निवड नस्ती, कार्यासन ना.पु.३१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


